



बेटसी माइस्ट्रो 
ज्युलिओ माइस्ट्रो 


सुशील मेन्सन 


जेव्हा आपण रसाळ सफरचंद खातो, तेव्हा खरंतर आपण 
फुलाचा एक भाग खात असतो. 
फळ हे फुलापासूनच तर बनते. 









हिवाळ्यात, सफरचंदाचे झाड अगदी उजाड असते. तेव्हा ना. 2" 
त्यावर ना पान असते, ना फूल, ना फळ. हे झाड कधी और 
फुलाफळांनी लगडलेले होते, अशी कल्पनाही करता येत नाही. आ 


कळ... ** २ 430802033000000082003%6 “> ९७ ७००" % ७-८४% ७७" 


शके 9 आ...” शि 
| 3. 3.1 ब १४२११ १४9210. & 








क 







पण कडाक्याच्या थंडीत आणि हिमवर्षावात, छोटे छोटे 
अंकुर आणि फुलांच्या कळ्या उमलण्याची वाट बघत असतात. 










3 कॉम धक भट 1.14 020 3:20. 
ह. “/-५.४४ 


आ श्डै च भ, 


री ् 
जनी, त्या 
मड भ वि ी 
शू शः >. > 9 भं >) *_ ; क 
ह क्व न (किन 
“१, “११५३०४५५१६” 
कफ क 
ज्ञ 


४7१77”? € ळा. ६2.9) 
श्व वि ** क रं ् 


४* 5” ४” 





। 7"” 2 "७". 


भव. 







९०४५१७० र 
«ळे 20 स्का २१४ 


> 
व , ऑ) 
8०४* ल क्क र 6 पी ९४... 
ग १ 





त र्क ० 


प्रत्येक अंकुराच्या आत दुमडलेली छोटीशी पाने असतात. 
प्रत्येक कळीच्या आत सफरचंदाच्या फुलाचे सारे भाग 
असतात. 


७५,४7५ 


०42 त “ शत ४४- र शर हहर 77९/* ५:७७ 
*६,,५/८ शि व ळक क 









(30021 4 १7” ००५ तदे > 
क ८” ४6४4८ '. »..४.../ "साड ८4382 


1 होड 





सफरचंदाची फुलले गुलाबी आणि पांढरी असतात. 
त्यांना गोड-मधुर सुवास येत असतो. 
प्रत्येक फूल हे एका सफरचंदाची सुरुवात असते. 


वसंत क्रतुचे आगमन झाल्यावर, सूर्यप्रकाश जास्त काळ असतो. 
दिवस मोठे आणि ऊबदार असतात. अंकुर उमलतात. प्रत्येक डहाळीवर 
छोटी छोटी पाने दिसू लागतात. सफरचंदाचे झाड पानांनी लगडले की 
मग फुलांच्या कळ्या उमलण्याची सुरूवात होते. 





र भै % 5 आ. टि 
, ६४५७०७७०५८”. “च 


7.2१ -/>२५>7/. 





(क. रो न / आ 
न '!....' न “> 9. 
१ कू. र, र“ *, ९ 






०८२१००४०००: शश ५४०5219- 


क च” ह शा र 
व हा ळ 
| न २७७१४३... 7 
ढु र र. 


आता प्रत्येक डहाळीच्या टोकाला, गुलाबी-पांढऱ्या छोट्या 
छोट्या फुलांचे गुच्छ दिसू लागतात. 





प्रत्येक फूल सफरचंद बनू शकते. पण त्यासाठी सगळ्या गोष्टी जुळून याव्या 
लागतात. सफरचंदाच्या फुलाचे अनेक भाग असतात आणि हा प्रत्येक भाग काही 
विशिष्ट काम करतो. 


सफरचंदाच्या फुलाच्या कळ्या 


(९)... 
" पि | 
127 





फुलांची “शै 





या कळ्यांच्या बाहेरच्या भागात दले असतात. ते कपासारखा आकार धारण 
करून फुलांचे संरक्षण करतात. फुले बहरू लागली की ही दलेसुद्धा उघडू 


लागतात. 
10 


फुलांच्या पाकळ्या सुंदर आणि रंगीत असतात. त्यांना मधुर, गोड सुवास असतो. 
त्यामुळे बरेच कीटक आणि पक्षी सफरचंदाच्या झाडाकडे आकर्षित होतात. 
या जीवांच्या सहाय्यानेच फूल आपले फळ बनवू शकते. 


फुलाच्या पाकळ्या 





बाहेरची दले उघडताना 





11 





प्रत्येक फुलाच्या आत फळ बनवण्यासाठी एक नर आणि एक मादी भाग 
असतात. नर भागास एंकेसर म्हणतात. प्रत्येक फुलात असे असंख्य पुंकेसर असतात. 
सफरचंदाच्या फुलाच्या आत बारकाईने पाहिले तर पुंकेसरांची वर्तुळाकार रचना 
पाहायला मिळते. 


12 


प्रत्येक पुंकेसराच्या टोकावर परागकण असतात. परागकण हे पिवळ्या रंगाचे 
कण असतात. प्रत्येक फुलात हजारो परागकण असतात. प्रत्येक परागकणात नर 
पेशी असतात. 


परागकण 








फुलाच्या मादी भागाला स्त्रीकेशर म्हणतात. फुलाच्या 

मध्यभागी पाहिल्रे तर आपल्याला काही स्त्रीकेशर दिसतात. 
| स्त्रीकेशरात सूक्ष्म नळ्या असतात. त्याची वरची टोके चिकट 
असतात. 

फुलाच्या खाली या सगळ्या नळ्या परस्परांना येऊन 
मिळतात. आपल्या नजरेला ही जागा दिसत नाही. नळ्या 
जिथे येऊन मिळतात, त्या जागेला अंडाशय म्हणतात. 
अंडाशय हा स्त्रीकेशराचा भाग असतो. त्यात मादी पेशी 
असतात. अंडाशय हा सरतेशेवटी सफरचंदाच्या फळाचा 
मध्यभाग बनतो. 







५ ८. र्ती 





फळ तेव्हाच बनू शकते, जेव्हा नर पेशी या मादी पेशींना भेटतात 
- जेव्हा फूल फत्रित होते. त्यासाठी परागकणांतील नर पेशींना 
अंडाशयातील मादी पेशींपर्यंत पोहोचावे लागते. 





हे ऐकायला सोपे वाटते, पण ते तसे नसते. सफरचंदाचे फूल फत्रित 
होण्यासाठी दुसऱ्या सफरचंदाच्या झाडाच्या परागकणांची गरज असते. पण 
सफरचंदाचे झाड तर दुसरीकडे आपले परागकण घेऊन जाऊ शकत नाही. 
यासाठी त्यांना सहाय्यकाची आवश्यकता भासते. 





मधमाशा या सफरचंदाच्या झाडाच्या सर्वात मोठ्या सहाय्यक 
असतात. मधमाशा फुलांच्या रंगीत पाकळ्यांकडे आकर्षित होतात. 
त्यांना फुलांतील मधुर रस आणि त्याचा सुवास खूप आवडतो. 











मधमाशा फुलातील रस गोळा करत एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर 
जातात. हा रस ते मध बनवण्यासाठी वापरतात. त्या रस गोळा करतात 
तेव्हा फुलातील परागकण त्यांच्या अंगाला चिकटतात. जेव्हा त्या दुसऱ्या 
सफरचंदाच्या झाडावर जातात तेव्हा त्यांतील काही परागकण त्या झाडाच्या 
फुलांवर पडतात. 






20 


| 


हे परागकण स्त्रीकेशराच्या नळ्यांच्या चिकट टोकावर पडतात. 
परागकणातील नर पेशी या सूक्ष्म नळ्यांतून खाली अंडाशयात जातात. 
तिथे हे नर पेशी मादी पेशींना भेटतात आणि फूल फलित होते. 


परागकण यावर पडतात 


(. ७७>४_ 
जा ््न्की क ५ 

हि. शट | 
छू नळ्या | 











अंडाशय 





यानंतर पाकळ्या जमिनीवर पडतात. पाकळ्यांची पुढे काही 
आवश्यकताही नसते. त्यांनी त्यांचे काम चोख बजावलेले असते. 


21 


फूल फत्रित झाले की हळूहळू सफरचंदाचे फळ वाठू 
लागते. फूल देठाला जिथे जोडलेले असते, तिथेच फळ वाठू 
लागते. 





फलित अंडाशय वाढू लागते आणि सफरचंदाचा मध्यभाग बनवू लागते. 
या भागातच बियासुद्दा असतात. मध्यभागात बिया अगदी सुरक्षित असतात. 
अंडाशयात, सफरचंदाची वाढ पूर्ण होऊ लागते. सफरचंदाचा हा पांढरा भाग 
आपण खाण्यासाठी उपयोगात आणतो. 






आतील दृश्य 


मध्य री), 





पिकलेल्या सफरचंदाच्या खालची बाजू बघा. आपल्याला 
फुलाच्या उरल्यासुरल्या सुकलेल्या पाकळ्या दिसतील. 





सफरचंद कापल्यावर, आपल्याला त्यातील बिया दिसतात. 
काळजीपूर्वक बघितल्यावर आपल्याला त्यात लहान लहान 
भाग दिसतात. एका सफरचंदामध्ये जास्तीत जास्त दहा बिया 


असतात. 
या बिया म्हणजे फत्रित मादी पेशी असतात. 
सफरचंदाच्या या बियांमधून नवीन झाडे उगवतात. 








सफरचंदाच्या झाडाला आपल्या फळांचे पोषण करावे 
लागते. सूर्यप्रकाश, पाणी आणि हवा यांच्या मदतीने, झाडाची 
पाने विशिष्ट प्रकारची शर्करा बनवतात. ही शर्कराच फळाचे 
अन्न असते. एका सफरचंदासाठी लागणारी शर्करा 
बनवण्यासाठी झाडाची पन्नास पाने काम करतात. 













क «म क वी ह क ब्व्के गो... हग ग 
९८ श्‍. च % २, हो"... अ 06 
र 80 


५: ४७:००. 





























पोत ९ >! ळ ल्य. १. वा १ र प कू 
2 0002701 ८७८०2. 0000000९20. | 
न. क “र १ 2:20 शः .१९ ७०” डू *््ॅ “110 अय कक... > च च न - 
र व वि "त." "> च का. आ जु > _ 4. आळ क 2 व. ऑन क 
उ ९७५१०७४ ४३५०-७० ०००७००० ५ 
] न 2:74) ६:२० ड> 8८:71. >:६-.-/ ऑर » >». अ यह ७-० के.) %.* >” र क २०००. य.8042”/. ”.”» , तु 
१”2१%, र्‍ भ 8 " क २ “क... 20 क). 8 “४ 
- - ०९४४” न “८. ४० २२2७ क्श्ाप्सि * न 
द 9 2 . ५. 2: व डा ००2! १ "34३०. व” ॥ हि ह अ ७». झड ह क 00 पथ्य > ्“ क “/ पे र ३. बॅ",>"४/४ आ. ५. त, 
“> क व हच. प ह अ वी ष्ह श् ्ि हि क्र ् » को .(> अश 3. 0. ७ ह » क ह म आ प क च बडो ५ व 
»”, त ७७०० -> | त 2 शट हब ्ि क्रि “हीन ६. ग &-- म्य क ७. > न व १७4४ >. का & 
& व ह आणे. प क क ७. गह...“ ह > -*. - च & «४१ र 
- कोट. । //,४४0४५”*- > क ७२: क -- » अ... च को. “4 *- अ (३ ना हळ नः /37.. ६2.3 च डी टा “टू त 
म 0 22-०० - व » न चे हा ४ “य. हे क > क्क >: 7० .» 
“८. । 34२) ब क्के “क “०५ रे) < र क कयी “ ह. ६७ स वी $*<) ची 
ये च जी र ी र्‍ 
>3..3£ न »२ 2 टक के क॑ अ" ७.“ र 
आ ल्क ७ अ दे. क .& प 0 अ... ( केर आ र प च “<< शक 1.८ ह. 
बूक * क ५ गि का ग 
" ळे | र ब के वी क हि ह 







ब्र १. आह” व ड 
न्याध्येकीणी न स्ट टडे - १७ च 
न नश्ट्श््या ३५५७८०७ ७2९0:०७४४०->- “> रक >) 


ौ न्न क्र म्हा 





“>> 
च 









र शे. क. "क ते 2१-९७ *. न्न क १, हन, “७ हे 
66% * ९७३. च च्व क क आ "> च्छ व 
ह बड 2. कान ७२०. ०. 2. ०्ण्ग ४ "” ० च «* & व अक क चळ “ह ज्म क 4 "४ र 5 
>>. की - | >” > ग 
प «>» ठ ळ क 


वी: १६५४१ '.. <<.» **./क2% "४ 7९७५५०५” 






संपूर्ण उन्हाळ्यात, सफरचंद आकाराने वाढत राहातात, पिकत 
राहातात. 
27 


पानगळ सुरू झाल्यावर, सफरचंद जवळजवळ पूर्ण 
पिकतात. शेवटच्या काही आठवड्यांमध्ये, सफरचंद 
आपले अन्न स्वत:च बनवतात. आता ते स्वतःची शर्करा 
बनवतात. ही शर्करा सफरचंद गोड बनवते. 





मेकिन्तोश 
रेड डिल्लीशियस 





गोल्डन डिलरीशियस 


सूर्यप्रकाश पानांना आणि सफरचंदांना आपत्रे अन्न बनवण्यास मदत 
करतो. तो काही सफरचंदांच्या सालीचा रंगही बदलतो. वेगवेगळ्या 
प्रजातींच्या सफरचंदांचा रंग वेगवेगळा असतो. काही सफरचंद लाल 
असतात, तर काही पिवळे. काही प्रकारची सफरचंदे पिकल्यावरही हिरवीच 
राहातात. 


29 


एकदा का सफरचंद पिकत्री की ती झाडावरून तोडता 
येतात. कुणी त्यांना तोडले नाही तर ते जमिनीवर पडतात. 
काही सफरचंदे जनावरे खातात आणि त्यांच्याद्वारे 
सफरचंदाच्या बिया इतर ठिकाणी जाऊन पडतात. यांतील 
काही बियांमधून सफरचंदाची नवीन झाडे उगवतात. 








काही सफरचंदे जमिनीवर पडून राहिल्यामुळे कुजतात. 
काही काळानंतर, ते मातीचाच भाग बनून जातात. मग ते 
झाडाचे पोषण करण्यास मदत करतात. 







क 


आ... गन. अ 
2. टक आ 
कध ल) *>3६5- डर ह हक कक '* "> 

व: पहि...” अ क्र 
बय भै त, 


हि. यचा 


“ ब ती . ता व 
भं नि ७.७७ 6 वि द त ७ आ 
, * चि - काटे | क च |. न्या आ, चा 





">> क टात £ 2७२५५ ळी (१८. ७. अक चे "०2420. २ 

य ७०७ ३५ द र क ळे हि. क क >. 1 के. क 

ही... १७.” * डॅश कि ५७ *' म्ह» या कठ की क «« 1.4 
>>...” न््श्ल 








६. शु न्य 
& > ह 3 « |.७७ ५»*/ क्क 
4. आह. 


"५८ १०% सि-”- कर 


> 
क री * “८५.2 ् 
ठू ७५०८. --४॥०46७000/200027774.2:: >>2२३०५-०५/४४४₹-०६/- 
आ र .  « . ह तो », री शी चेकने क्क ह 9 कि. 
२०४४००५०५०. स्य 22 त - -» 
>* »"४>/-2:-07-:4>.”//_ “0202, 1000277.” “२ ९८-०५ 4“ 
क, > हा शर क कॅ > क > क» आकि या नळ 
य “८. *.*-..«“-*०-.“* दी भूक कळ 
स 2 की ग्र क म ध 
ऱि्ळ शा 1). 9 क र क 
क” १४५८९७ . अँ ा 


-_* ० क > ८.“ वग ड 
३६८८0८: ३ पळ 
" >> 


पानगळ थांबल्यावर, झाडाची पाने गळण्यास सुरूवात होते. नवीन 
कळ्या बनण्यास आधीच सुरुवात झालेली असते. त्यातून पुढल्या वर्षी 
सफरचंदे जन्माला येतात. 

सफरचंदाच्या झाडाने आता आपले काम पूर्ण केलेले आहे. तुमच्यासाठी 
हा आनंदाचा क्षण आहे. कारण आता तुम्ही पोटभर सफरचंद खाऊ शकता. 





हल्ले आहे, म्हणजे तुम्ही त्याच्या फुलाच 


[त फुलातूनच होते. वसंत क्रतूत सफरचंद 
ह ररति-९॥॥व२ क्क 


त्येक फत्र एका रसाळ फळात रुपांतरीत 


